रायगड जिल्ह्यातील महाड व पोलादपूर 
तालुक्यातील १० इतर जिल्हा मार्गव १ 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० जुले, २०१९ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/६९४४, दि.२८ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील महाड व पोलादपूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून Sula करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रायगड 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, रायगड यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रायगड यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक दर्जोन्नती 
क्रमांक व नंतरचा 
लांबी क्रमांक 


वाकी बु.- पडवळवाडी - रानवाडी - आंबेशिवथर ते । इतर जिल्हा | (0/00 ते ११/००) | प्रमुख जिल्हा 


OFS AT. लळा मिळणारा रस्ता. मार्ग ११.०० कि.मी. मार्ग-९१ 
१३९ 
रा.म.मा.क्र.६६ ते मोहोप्रे - नाते - नांदगांव बु. ते इतर जिल्हा | (०/०० ते १३/००) । प्रमुख जिल्हा 
रा.मा.-९७ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग १३.०० कि.मी. मार्ग-९२ 
१४० 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १८/००) । प्रमुख जिल्हा 
बिरवाडी - कांबळे - भोगांव - होल - दहिवड ते मार्ग १८.०० कि.मी. । मार्ग-९३ 


रा.मा.-२०१ ला मिळणारा रस्ता. १४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८८/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/००) | प्रमुख जिल्हा 
४. प्र.रा.मा.-१५ ते भावे - किये - पदाची -रायाचा कोड मार्ग १२.०० कि.मी. मार्ग-९४ 
ते प्रजि.मा.-४६ ला मिळणारा रस्ता. १४५ 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ३७/००) । प्रमुख जिल्हा 
षु. रा.मा.९७ ते लाडवली - किंजकोळी - दाभेकर कोंड मार्ग ३७.०० कि.मी. मार्ग-९५ 
- मांडले - मांघरूण वाळण खु. अड्राई शोवते ते १४७ 
जिल्हा हद्द मार्ग. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) | प्रमुख जिल्हा 
६. | पोलादपूर - सडवली - आंबवडे ते महाड fase मार्ग ।१५.००कि.मी. मार्ग-९६ 
स्त्याला मिळणार मार्ग. १५१ 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १४/०० | WAT जिल्हा 
७. वीर - नाते ते महाड रायगड रस्त्याला मिळणारा मार्ग १४.०० कि.मी. मार्ग-९७ 
रस्ता. 943 
इतर जिल्हा | (0/00 ते 23/00) । प्रमुख जिल्हा 
८. । पोलादपूर - रानवडी - सडे - बोरावळे रस्ता. मार्ग । 23.00 कि.मी. मार्ग-९८ 
१६० 
इतर जिल्हा | (0/00 ते १५/२००) । प्रमुख जिल्हा 
९. ।रा.मा.मा.-६६ते धामणदेवी - कोंडवी - महारगूळ - मार्ग ।१५.२०० कि.मी. । मार्ग-९९ 
जननीखिंड ते प्र.जि.मा. ७२ ला मिळणारा रस्ता. १६१ 
हि ०. | साखर फाटा ते साखर तळ्याची वाडी - गोवले ग्रामीण । (०/०० ते १०/००) | प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग १०.०० कि.मी. मार्ग-१०० 
२९ 
a १, | कापडे- पितळवाडी - अडावरे- बोरघर - कामथे- । इतर जिल्हा | (0/00 F १८/००) । प्रमुख जिल्हा 
दिंडोशी रस्ता. मार्ग १८.०० कि.मी. मार्ग-१०१ 
१६३ 
एकूण १८६.२०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 


दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८६.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८२६.२४० + १८६.२००) 
म्हणजेच १०१२.४४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७६.२०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१०४६.६२० - १७६.२००) म्हणजेच ८७०.४२० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२२५५.०० - १०.००) म्हणजेच २२४५.०० 
कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८८/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७१०१७०३५७३२१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Governmen Of Maharashtra, ou=Public 


Prashant Works D aie stalCode=400032, न 


401), 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814 


Vinayakrao Patil sss 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


(२ S&S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


